१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 


पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ५ मार्च, २०२१. 


पहा-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अचसीटी-१००२/१२८९/(१६२)//नऊ , 

दि. ०८.०९.२००३ 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११५/६२९/प्र.क्र.१८९/नऊ , 
दि.२०.०७.२०१६ 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/नऊ , 
दि. १३.१०.२०१६ 

४) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११७/प्र.क्र.९३/नऊ , 
दि. २८.४.२०१७ 

५) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/नऊ , 
दि. १५.०६.२०१७ 

६) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/नऊ , 

दि. १८.०८.२०१७ व दि.२.०७.२०२०. 

७ जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांचे पत्र क्र. प्रशा/५२०२सन२०२०, 
दि.८.१२.२०२० 
) कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२८/आस्था/२०२१, दि.१९.०१.२०२१ 
) कौटुंबिक न्यायालय, परभणी यांचे पत्र क्र.जा.क्र./आस्था/३५७/२०२१, दि.२९.०१.२०२१ 
१०) कौटुंबिक न्यायालय, बीड यांचे पत्र क्र.३०/२०२१, दि.४.०२.२०२१ 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण १४ कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केलेली आहेत. त्यातील लातुर येथील 
कौटुंबिक न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी 
येथील कौटुंबिक न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये, तर उर्वरीत ९ कौटुंबिक 
न्यायालयासाठी संदर्भीय अक्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या सर्व १४ 
कौटुंबिक न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. कौटुंबिक 
न्यायालयाच्या अस्थायी पदांबाबत संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या दि.१०.९.२००१ 
च्या शासन निर्णयातील तरतूदीमधुन वगळण्यात आले आहे. तसेच संदर्भीय अ.क्र.१० येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर १४कोटुंबिक न्यायालयासाठीची अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 


१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड- 
अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, FSM व भंडारा या १४ कौटुंबिक न्यायालयासाठीच्या 


खालील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


कौटुंबिक न्यायालय , लातूर :- AANA व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


वरिष्ठ लिपिक 


इतर १३ कौटुंबिक न्यायालये :- न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

1१. | न्यायाधीठा १३ 
२ प्रबंधक १३ 
a सहायक अधिक्षक १३ 
४ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १३ 
4, विवाह समुपदेशी १३ 
६. वरिष्ठ लिपिक १३ 
७. लिपिक-टंकलेखक ३९ 
८. शिपाई-पहारेकरी ३९ 

एकूण १५६ 

वाहन चालक- ठोक मासिक मानधन (बाह्ययंत्रणेद्वारे)- १३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५४/का.९ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत योजना (१३)(०२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य), संकेतांक क्र. (२०१४ ०६०१), या लेखाशिर्षाखाळी" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०३०८१६०८००१९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A d Bh t Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 
DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, 
nan ala oe 
d d k 2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a1 bbbb09770620a8e048381 
4d28fc8 2d08fdc44d, cn=A\ d Bharat Hod dek: 
Hodawadekar ene 
(आनंद भारत होडावडेकर) 


उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रति, 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२) प्रमुख न्यायाधीशा/न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय/कौटुंबिक न्यायालय, लातूर, बीड, जालना, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, 
बुलढाणा व भंडारा. 

३) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

8) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगळी, रायगड- 
अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७ विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५. 

८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


